RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


Reg . No.MH /MR/ South -339 /2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक १८ ] 


शनिवार , मे २४ , २०१४ / ज्येष्ठ ३, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ५८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृहनिर्माण विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ मे २०१४ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ), अधिनियम, १ ९ ७१. 

क्रमांक झोपुयो. १००८ / प्र.क्र . १४३(२)/झोपसु-१.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १९ ७१ 
(१९ ७१ चा महा. २८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , शासकीय अधिसूचना, गृहनिर्माण 
विभाग, क्रमांक झोपसु १००८ / सी.आर . १४३( २)/ झोपसु-१, दिनांक १३ जानेवारी २०१४ जारी करून, उक्त अधिसूचनेस जोडलेल्या अनुसूचीमधील 
विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रांकरिता सक्षम प्राधिकरण व अपील प्राधिकरण नियुक्त केलेले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस जोडलेल्या अनुसूचीच्या नोंद १ च्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले उप मुख्य अधिकारी, जागतिक 
बँक प्रकल्प, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ हे, त्याच्या स्तंभ ( ३) मध्ये त्यासमोर केलेल्या क्षेत्राकरिता सक्षम प्राधिकरण म्हणून आहे आणि 
उक्त पद हे आता रद्द झालेले आहे आणि भूव्यवस्थापक, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ हे, दुसरे पद निर्माण केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास , उक्त अधिसूचनेच्या स्तंभ ( ३) मध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्राकरिता , सक्षम प्राधिकरण म्हणून, उक्त भूव्यवस्थापक , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ यांची नियुक्ती करणे इष्ट आहे असे वाटते. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १९ ७१ (१ ९ ७१ चा महा. २८ ) याच्या कलम ३, 
पोट- कलम (१) हे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे उक्त शासकीय अधिसूचनेत , पुढील सुधारणा करीत आहे, 


त्या अशा 


( १ ) 


भाग चार - ब - ५८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २४, २०१४ / ज्येष्ठ ३, शके १ ९ ३६ 


उक्त अधिसूचनेमधील , त्यास जोडलेल्या अनुसूचीच्या नोंद १, स्तंभ ( २) मधील, “ उप मुख्य अधिकारी, जागतिक बँक प्रकल्प, मुंबई गृहनिर्माण 
व क्षेत्रविकास मंडळ ” या मजकुराऐवजी, “ भूव्यवस्थापक, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ ” हा मजकूर दाखला करण्यात येईल. 

उक्त मराठी भाषेतील अधिसूचनेमधील त्यास जोडलेल्या अनुसूचीच्या नोंद २, स्तंभ ( २) मधील “ उप मुख्य अभियंता ( पणन ) ” या मजकुराऐवजी 
उप मुख्य अधिकारी ( पणन ) ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . ग . साळवी, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे २४ , २०१४ / ज्येष्ठ ३, शके १९ ३६ 


لہ 


HOUSING DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 22nd May 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971 . 

No. Zopasu 1008 /C.R.143 ( 2 )/Zopasu-1.-Whereas , the Government of Maharashtra has, 
vide the Government Notification , Housing Department, No. Zopasu . 1008 / CR - 143( 2)/Zopasu - 1, 
dated the 13th January 2014 , issued in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of 
section 3 of the Maharashtra Slum Areas ( Improvment, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 
(Mah . XXVIII of 1971), appointed the Competent Authorities and the Appellate Authorities for 
the areas specified in the Schedule appended to the said notification ; 

And Whereas , the Deputy Chief Officer, World Bank Project, Mumbai Housing and Area 
Development Board is specified in column ( 2 ) of entry 1 of the Schedule appended to the said 
notification as a Competent Authority for the area mentioned against him in column ( 3 ) thereof 
and the said post has been extinguished and an another post of Land Manager , Mumbai Housing 
and Area Development Board has been created by the Mumbai Housing and Area Development 
Board ; 

And Wheras , the Government of Maharashtra considers it expedient to appoint the said 
Land Manager, Mumbai Housing an Area Development Board , to be the Competent Authority for 
the area mentioned in column ( 3 ) of the said notification , 

Now , therfor, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 3 of the 
Maharashtra Slum Areas (Imporvement, Clearance and Redevelopment ) Act, 1971 (Mah . XXVIII 
of 1971), the Government of Maharashtra hereby amends the said Government Notification , as 
follows, namely : 

In the said Notification , in the Schedule appended thereto , in entry 1, in column (2 ), for the 
words “ Deputy Chief Officer, World Bank Project, Mumbai Housing and Area Development Board 
the words “ Land Manager, Mumbai Housing and Area Development Board ” shall be substitued . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. G. SALVI, 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


